'क' व 'ड' वर्ग महानगर पालिकांना, सर्व 
नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या हद्दीतील 
मालमत्तांचे GIS आधारीत सर्व्हेक्षण व 
मॅपींगकरीता सहायक अनुदान वितरित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : बीएमसी-२५१७/प्र.क्र.9३४/नवि-२१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ एप्रिल, २०१८. 
वाचा - 
१) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र. बीएमसी-२५१७/प्र.क्र.9३४/नवि-२१, दि.३१.०३.२०१८ 


शासन आदेश- 

'क' व 'ड' वर्ग महानगर पालिकांना, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या हद्दीतील मालमत्तांचे 
GIS आधारीत सर्व्हेक्षण व मॅपींगच्या कामाकरिता नगर परिषद संचालनालयामार्फत सादर करण्यात 
आलेली महाआयटीची देयके अदा करण्याकरिता रु.१००.०० कोटी (रुपये शांभर कोटी मात्र) इतका 
निधी संदर्भिय दिनांक ३१.०३.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त तथा संचाळक, नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांना वितरित करण्यात आला आहे. 


०२. उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधीचा विनियोग खालील अटी व शार्थीच्या आधारे करण्यात 
यावा. 


१. उपलब्ध करुन देण्यात saa निधी हा केवळ मालमत्ता निहाय सर्वेक्षणाकरिताच 
वापरावा. अन्य कोणात्याही प्रयोजनाकरिता निधीचा वापर करण्यात येऊ नये. 

२. तसेच, संदर्भांकीत दिनांक ३१.०३.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद अटी व शर्थीचे 
पालन करणे आवऱयक राहील. 


०३. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४२६१४५२३८३५२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by A'S Mutyal 
DN: c=IN, it Of Maharashtra, ou=Urban 
०: 


talCode=400032, st: hy 
1464155269f77e4798 1 8a3758a4dfabScc6f8907eae84 
b75d58876c9aa8 
jumber=bec50bca597e7b3fd46d9282c52300269eb689d8: 
130253fce76651562083f8b, ty’ 
2018.04.26 14:55:49 +05'30' 


(अ.शा. मुत्याल) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


शासन आदेशा क्रमांकः बीएमसी-२५१७/प्र.क्र.9३४/नवि-२१ 


आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई - १८. 
मा.राज्यमंत्री (नगरविकास) यांचे खाजगी सचिव. 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. वित्त विभाग, व्यय-३/ कोषा प्रशासन-५/अर्थसं-१६/नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन नवि-१६ नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवड नस्ती (नवि-२१), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


